प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या fessarar पहिल्या हप्त्याचा 
दुसरा भाग निधी रु.१२२०८.६०० लाख व राज्य शासनाच्या 
हिछ्याचा निधी रू.८१३९.०६३ लाख एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.११२/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २४ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 


१) उप सचिव (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार,नवी दिल्ली यांचे क्र. - 
92024/9/2020-RH-Acct., दि.२८.०२.२०२३ रोजीचे आदेश. 


२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक-ग्रागू/ लेखा(प्रआयो) 
/4st installment/ अनु.जाती./२०२३/३२३१, दि.०२.०३.२०२३. 


३) सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.६७/ अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि.२४.०३.२०२३. 


शासन TAS निर्णय :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (अनुसूचित जाती उपयोजना) (विघयो) अंतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाच्या हिळड्याचा पहिल्या हप्त्याचा दुसरा भाग रू. १२२०८.६०० लाख एवढा निधी 
व समरूप राज्य हिस्सा रू. ८१३९.०६३ लाख असे एकूण रु. २०३४७.६६३ लाख इतका निधी खर्च करण्यास 
व अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२२-२३ या वर्षातील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व केंद्र हिळ्याचा निधी 
मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी faaty घटक 
योजना (०१) (०४) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
वेतनेत्तर (२५०५ ए१०२) व राज्य हिळछ्याचा निधी मागणी क्र. एन-३ २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर 
कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशहोष घटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना (०१)(०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (२५०५ ए १११) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२२/प्र.क्र.११२/योजना-१०, दि. २४ मार्च, २०२३ 


३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती कार्यासन 
योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेळी रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्कम, 
3) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४ महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍कमेशी 
ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण - 
गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत 
उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे पारित करण्यात यावेत. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्याची व 
कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा शासन स्तरावरुन 
कारवाई केली जाईल. 
६. सदर शासन Poe सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.५०/अर्थसंकल्प, दि.२४.०३.२०२३ तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०५३/व्यय-१४, 
दि.२०.०३.२०२३ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२४१७३७०६२६२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANOJ DATTATRAYA 
JADHAV 


(मनोज जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


नों 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (वि.घ.योजना), मंत्रालय, मुंबई -३२. 

वित्त विभाग (व्यय-१४ व १५) व (अर्थ-१७), मंत्रालय मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, व 
निवड नस्ती योजना-१० ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 


AN AD 


moO SS 


9८ 
०२ ब. २८ >. >. LD व 


S 


पुष्ठ २ पैकी 2 


660060 


